सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील 
तळदेव व तापोळा ही दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे 
चालविण्याकरीता बेल-एअर रुग्णालयास सन 
२०१८-१९ या वर्षीचे अनुदान मंजुर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राआकें-२०१९/ प्र.क्र.१९४/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: ०१ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-४, 
दि.२७.०३.२०१८. 

2 शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.१२९/आरोग्य-४, 
दि.११.०४.२०१८. 

3) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
यांचे पत्र, क्रमांकः संआसे/कक्ष-७अ/टे-१/तळदेव/तापोळा/देयक/अदायगी/२०१९, 
दि.२०.११.२०१९. 

प्रस्तावना :- 


सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तळदेव व प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र, तापोळा ही दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपरोक्‍त दि.२७.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, पांचगणी (महाबळेश्वर), जि.सातारा संचलीत बेल-एअर रुग्णालय या संस्थेस, 
१ वर्षाच्या कालावधीकरीता प्रायोगिक तत्वावर चालविण्यास देण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 
संचालक, आरोग्य सेवा-१, मुंबई यांनी तळदेव व तापोळा येथील २ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे 
दि.०७.०७.२०१८ ते दि.३१.०३.२०१९ या कालावधीचे कामकाज समाधानकारक असल्याचा अहवाल सादर 
केला आहे. त्यानुसार या दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील 
दि.७.०७.२०१८ ते दि.३१.०३.२०१९ या कालावधीकरीता संस्थेने केलेल्या खर्चापोटी अनुदान मंजूर 
करण्याबाबतचा आरोग्य सेवा संचालनालयाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः क्र.प्राआकें-२०१९/प्र.क्र.१९४/आरोग्य-४ 


शासन निणंय निर्णय :- 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तळदेव व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तापोळा, ता. महाबळेश्वर, जि.सातारा 


ही दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, चालविण्याकरीता, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, पांचगणी (महाबळेश्वर), 
जि. सातारा संचलित बेल-एअर रुग्णालय या संस्थेने, सन २०१८-१९ या वर्षामध्ये दि.७.०७.२०१८ ते 
दि.३१.०३.२०१९ या कालावधीत केलेल्या खर्चाकरीता संस्थेस खालील प्रमाणे अनुदान अदा करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे नांव अनुदान 
१ | प्राथमिक आरोग्य केद्र, तळदेव, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा रू.२६,६८,१६२/- 
२ | प्राथमिक आरोग्य केद्र, तापोळा, ता. महाबळेश्वर, जि. सातारा रू.३५,३९,१९८/- 

यः प्रस्तुत प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्र.आर-१, “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 


०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (09) सह संचालक, आरोग्य सेवा पुणे, (०२)(०८) 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (स्थानिक क्षेत्र) (अनिवार्य) (२२१० ५०४१), १३, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत तरतूद सहसंचालक, आरोग्य सेवा, जिल्हास्तर (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई 
यांनी संस्थेला अदा करण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा यांना हस्तांतरीत 
करावी. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१८१३१२८११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क DN: c=IN, o=G harashtra, 
fa | ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


htra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c947034 


36c07cda664672d20607766dc59d345b, 
erialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869fa2e 


3 
B a | ka V d e 5835af215c6a80eae8i70eaf87b0ct68d63F, 
cn=Pradip M Balkavde 


प्र.मो. बलकवडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्र.प्राआकें-२०१९/प्र.क्र.१९४/आरोग्य-४ 


३. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

४. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (कुटूंब कल्याण, माता बाळसंगोपन व शालेय आरोग्य), 
पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, जिल्हास्तर (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई. 

७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, मुंबई. 

९. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ), आरोग्य सेवा, पुणे. 

१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/सातारा. 

१२.इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, पांचगणी (महाबळेश्वर), जि.सातारा संचलीत बेल-एअर 
हॉस्पिटल, महाबळेश्वर, जि. सातारा. 

१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवडनस्ती (सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-४). 


KKEKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


